कै. संतोष दत्तात्रय खजानदार, सेवक, 
शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण), जिल्हा 
परिषद, नांदेड यांच्या कायदेशीर वारसास 
सानुग्रह अनुदान मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ९७ /२०/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९/९/२०१८. 

2) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाकडून प्राप्त झाळेला, दि.२६/१०/२०२० 
रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा प्रस्ताव. 

३) कै. संतोष दत्तात्रय खजानदार, सेवक, शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण), जिल्हापरिषद, नांदेड 
यांचे कायदेशीर वारस श्रीमती पुष्पा संतोष खजानदार, यांचा परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरीता प्राप्त झालेला 
दि.१८/०२/२०२० रोजीचा अर्ज. 


शासन आदेठा :- 


उपरोक्त क्रमांक २ अन्वये आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीमती पुष्पा संतोष खजानदार यांच्या क्रमांक 3 येथे नमूद केलेल्या अर्जाच्या 
अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. : 
अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९/९/२०१८ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
कै. संतोष दत्तात्रय खजानदार यांचे वारसास नामनिर्देशानानुसार त्यांच्या पत्नी, श्रीमती पुष्पा संतोष 
खजानदार यांना सदर शासन निर्णयात नमूद रुपये १०,००,०००/- (रुपये दहा लाख फक्त) इतकी 
रक्‍कम विभागप्रमुख या नात्याने सानुग्रह अनुदान म्हणून मंजूर करीत आहे. 
२. सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्ष शासन सेवा होण्यापूर्वी 
दि.०२/०७/२०१४ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर Bea, आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राह्य राहतील. 
३. सदरचा खर्च “मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३, 
अनुकंपा भत्ते, (००(०६)-परिभाषित अंशदान/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(२०७१०७२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. हा शासन आदेशा, संदर्भ क्र.१ येथे नमूद वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ 
खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९७/२०/प्रशा-५ 


५. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२०११०१९११४२५४८२२१ असा आहे. हा 
AIR sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh 8 hwar Mai 
men hai 


Santosh Basaveshwar > 


2.5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b 1d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea011b 
7d83adc40ché6, 


Mamadapure ee ल्या 


Date: 2020.11.10 12:20:14 +05'30' 


pl 
‘School Educati id 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांना माहिती तथा उचित कार्यवाहीस्तव, 
३. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नांदेड यांना माहिती तथा उचित कार्यवाहीस्तव, 

४. श्रीमती पुष्पा संतोष खजानदार, राम नगर, वर्धा, वॉर्ड क्र.३६ यांना माहितीस्तव, 

५. निवडनस्ती (प्रशा-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


